एका उप विभागाने मोजमाप पुस्तिकेत काही बाबींची 
नोंदविलेली मापांची विभागाच्या दुस-या अधिका-यानी 
प्रती तपासणी करण्याच्या पध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक-संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१४४ /रस्ते-१. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९/११/२०१८. 


वाचा: 
१. शासन परिपत्रक क्र. आरएमआर /१०९१ /सीआर-३/रस्ते-१, दि. ८/४/१९९२ 
परिपत्रक 
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणा-या रस्त्यांच्या खडीकरणासाठी गोळा केलेली 
खडी पसरविण्यापुर्वी त्याच विभागातील दुस-या उप अभियंत्यांनी १०% इतक्या खडीच्या मोजमापांची 
प्रती तपासणी करावी असे उपरोक्‍त उल्लेखीत शासन परिपत्रकात नमूद आहे. 


तथापि सद्यस्थितीत रस्त्यांच्या खडीकरण व मजबुतीकरणामध्ये खडी गोळा करुन पसरविणे 
अशा प्रकरच्या नाहीत. तसेच खडीकरण व मजबुतीकरण यासाठी वापरण्यात येणा-या खडीच्या थरांच्या 
बाबी MORT &H विनिर्देशानूसार Completed बाबीसाठी करावयाच्या आहेत. त्यामुळे खडीचा पुरवठा 
करणे ही बाब कालबाहय झाली आहे. त्यामुळे वर नमूद परिपत्रक आजच्या घडीला कालबाहय झाले 
आहे. 
शासन निर्णय. 

सदरील दि. ८/४/१९९२ चे शासन परिपत्रक या व्दारे रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१११९१२४२३७३०१८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Sachin 1॥॥3॥111(030 2 
C h ivate ssid mueochiate 


achin Manikrao Chivate 
nment Of Maharashtra, ou=Public Works Department, 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक विभाग, 

. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 

. सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद विभाग. 

. सर्व तांत्रिक अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


cc “८७ AD -0 


16d 1 bf7934d01469cb4d916976c25305666 


